धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्त्यांचा समावेश ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१६ मार्च, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/ सा.बां प्रादे वि ना/प्रआ/ग्रामा दर्जान्न्त/शिंदखेडा (जि. धूळे)/४३८०/ 
सन-२०२१, दि.०१/०९/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये 


धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्‍यातील योजनाबाह्य/अवर्गीकृत रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर HSH आहे. 


सदर रस्त्याची आवश्‍यकता तसेच जिल्हा परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेता 


सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून Sulla करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 


परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेऊन धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील खालील 
रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांवे | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी.) 
a . __।मालापूर ग्रामा ९६ पासून ०/०ते५७०/० । ०.५७०कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७० 
तालुका हद्द पर्यंत रस्ता 
(वैंदाणेकडे जाणारा रस्ता) 


एकूण 


०.५७०कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील धुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ०.५७० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (७०५.४५० -- ०.५७०) म्हणजेच 
७०६.०२० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६१८०१२७०२१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN »: 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 

करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, धुळे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१० रेखाचित्र शाखा 

११) निवडनस्ती. 


6 


4 
& 
9 


~~ na — ~n ~ ~~ 


पृष्ठ २पैकी २ 


